RNINo . MAHBIL /13/ 2/ 2011 - TC 
www.dgps.maharashtra.gov.in 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र 

शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - अ - नाशिक विभागीय पुरवणी 


वर्ष - ७, अंक - ३७ ] 


मंगळवार , ऑगस्ट १४, २०१८ / श्रावण २३, शके १ ९ ४० 


[ पृष्ठे ०२ 


असाधारण क्रमांक ३७ 


प्राधिकृत प्रकाशन 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 


वाचले.- महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९ ६५ चे कलम ५१ - अ व महाराष्ट्र नगरपरिषदा 
( उपाध्यक्ष निवडणूक) नियम , २००५ व सुधारणा, २००६. 

आदेश 


. 


क्रमांक पालिका -३ / कावि -५८ ९/ २०१८.- महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १ ९ ६५ चे कलम ५१ - अ व 
महाराष्ट्र नगरपरिषदा ( उपाध्यक्ष निवडणूक) नियम , २००५ व सुधारणा, २००६ अन्वये जिल्हाधिकारी यांना प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये महाराष्ट्र 
नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ चे कलम ५१ - अ, पोट - कलम (४) च्या तरतुदीनुसार रावेर नगरपरिषदेतून निवडून 
आलेल्या उपाध्यक्षांचे नाव याद्वारे महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात येत आहे . 

यास्तव , मी , किशोर राजे निंबाळकर , जिल्हाधिकारी, जळगाव , मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये या प्रगटनाद्वारे नगरपरिषद , रावेरचे 
उपाध्यक्ष पदासाठी खालील उमेदवार हे निवडून आल्याचे जाहीर करीत आहे. 

अनुसूची 
निवडून आलेल्या सदस्याचे नाव 

नगरपालिकेचे नाव 


पद 


१ 


२ 


३ 


चौधरी सुरज प्रकाश 


उपाध्यक्ष 


रावेर 


किशोर राजे निंबाळकर, 


जिल्हाधिकारी, 

जळगाव . 


जळगाव , ३ 


ऑगस्ट २०१८ . 


वि ( एच ) २६ ९ 


( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ - नाशिक विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट १४, २०१८ / श्रावण २३ , शके १ ९ ४० 


आदेश 


चे कलम 


क्रमांक कक्ष-२ / नपा-२/ ४/१०/ १०८०/ २०१८.- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १ ९ ६५ 
१९ व राज्य निवडणूक आयोगाकडील आदेश क्रमांक रानिआ / नपा -२०१८/ प्र.क्र .८/ का -६ , दिनांक १५ जून २०१८ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या 
अधिकारानुसार मी , राधाकृष्णन बी., जिल्हाधिकारी, नाशिक याद्वारे असे जाहीर करतो की , नाशिक जिल्ह्यातील निफाड नगरपंचायत , प्रभाग क्रमांक 

चे पोट -निवडणुकीत सदस्य म्हणून, तसेच दिंडोरी नगरपंचायत येथे दिनांक २५ जुलै २०१८ रोजी झालेल्या विशेष सभेमध्ये अध्यक्ष व उपाध्यक्ष यांची 
निवड झालेली आहे. 


अनुसूची 
निफाड नगरपंचायत, निफाड 


निवडून आलेल्या 


पत्ता 


प्रभाग 


आरक्षण 


पक्ष 


सदस्याचे नाव 


क्रमांक 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


मोनाली शंकरराव वाघ 


सर्वसाधारण ( महिला) 


भारतीय 


सप्तश्रृंगी निवास, 
पाण्याच्या टाकीजवळ , 
उगाव रोड , निफाड . 


जनता पार्टी 


दिंडोरी नगरपंचायत , दिंडोरी 


निवडून आलेल्या नगराध्यक्षांचे नाव 


पत्ता 


आरक्षण 


२ 


३ 


रचना अविनाश जाधव 


पालखेड रोड , शिवाजीनगर , दिंडोरी 


खुला प्रवर्ग( महिला) 


- 


दिंडोरी नगरपंचायत , दिंडोरी 


निवडून आलेल्या उपाध्यक्षांचे नाव 


पत्ता 


१ 


२ 


कैलास बाबुराव मवाळ 


कादवानगर , 

दिंडोरी 


.. 


राधाकृष्णन बी ., 
जिल्हाधिकारी , नाशिक . 


नाशिक , 


८ 


ऑगस्ट 

२०१८ . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI. SANJAY BABURAO WAICHAL , 
PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA, PUNE -411 006 AND PUBLISHED AT YERAWADA PRISON PRESS , 
PRISON COMPOUND, YERAWADA, PUNE- 411 006. EDITOR : SHRI . SANJAY BABURAO WAICHAL. 


